सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज 
सवलत योजना (सर्वसाधारण) 
(२४२५१००९)-३३ अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 


सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुरक ०६२२/ प्र.क्र. ७९/१८-स 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 


१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर ०६१२/प्र.क्र.२६९/ 


२-स, दिनांक ०३/१२/२०१२ 


२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र.६०/१८-स, 


दिनांक ११/०६/२०२१ 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९/०८/२०२२ 


४. सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, शाजसन निर्णय, 


१८-स, दिनांक २३/०६/२०२२ 


क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/ 


५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, 
१८-स,दिनांक १०/१०/२०२२ 


क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/ 


६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, 
१८-स,दिनांक ०५/१२/२०२२ 


क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/ 


७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, 
१८-स,दिनांक १३/०२/२०२३ 


क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/ 


८. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, 
१८-स,दिनांक २४/०३/२०२३ 


क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/ 


९. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, 


१८-स,दिनांक २५/०३/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


क्रमांक पुरक-०६२२/प्र.क्र.७९/ 


राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात ays निगडीत 


प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये 


घेतला आहे. त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज 


सवलत योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या MAHA लागू करण्यात आली 


आहे. या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक ०६२२/ प्र.क्र. ७९/१८-स 


जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, 


ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शहोतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत 


कर्जास, तसेच, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत 


WAIHI सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज serait 


निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे. दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये 


१.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक 


कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली होती. तसेच शासनाने दिनांक 


११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन 


त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवलत विचारात घेऊन 


सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्‍के (0%) दराने उपलब्ध होणार आहे. 


सन २०२२-२३ मध्ये रू. ९९६५८.०० लाख एवढे प्रस्ताव निधी अभावी प्रलंबित असल्यामुळे 


सन २०२२-२३ ची मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता रू. ७६५००.०० लाखाची पुरवणी मागणी जुले, 


२०२२ च्या पावसाळी ASAT सादर करण्यात आली होती. त्यापैकी रू.३००००.०० लाख इतकी 


मागणी मंजूर करण्यात आली असून सदर रक्कमेच्या १००% इतका निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या 


मान्यतेने वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत (२४२५ १००९)-३३ 


अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली जुले, २०२२ च्या पावसाळी अधिवेडञानात पुरवणी मागणीद्वारे रू. 


३००००.०० लाख एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यात आली आहे. सदर रक्कमेपैकी नियोजन व वित्त 


विभागाच्या मान्यतेने १००% म्हणजेच रू.१५०००.०० लाख वाचा क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये 


वितरीत करण्यात आलेले आहेत. आता उर्वरित रक्‍्कमेपैकी रू. ४८२४.०० लाख (रूपये अठ्ठेचाळीस 


कोटी चोवीस Gre फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी ४0004-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प 


आणि नियोजन) आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक ०६२२/ प्र.क्र. ७९/१८-स 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च 


किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. 


तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 


३. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी पत 


संस्थांना सहाय्य (०२) व्याजात सवलत (०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 


(कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१००९) ३३, अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ या 


वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


8, सदर area निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०३/ 


१४३१, दि. २९/०३/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 322/ 


व्यय-२, दि. ३०/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२०४७५२८३०२ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shrikrushna 
Anandrao Wadekar i" 
(श्रीकृष्ण वाडेकर) 

वि. का. अ. तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१. 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 

. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 

. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


